सन २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील द्दिलक्षी 
व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व अधिकच्या 
तुकडयांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर 
व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.०३/कौशल्य-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा : १) कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 

२०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४, दिनांक १० मे,२०१८. 

२) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे पत्र क्र.व्हिओसी- 
२०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४, दि. १२ जून, २०२० व दि.११ ऑगस्ट, २०२१. 

३) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.८ 
व्हीओसी/मान्यता/२०२१/१०६, दि.२७ डिसेंबर,२०२१. 

४) संचाळक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.८ 
व्हीओसी/मान्यता/२०२१/१०७, दि.२७ डिसेंबर,२०२१. 


प्रस्तावना : 


पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी तसेच उच्च माध्यमिक व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्त्वावर 
व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास परवानगी देण्यासाठीच्या ऑनलाईन प्रमाणित कार्यपध्दतीस 
विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १० मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. 

पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमास मान्यता 
देण्याबाबतच्या कार्यपध्दतीस संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १२ जून, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


सन २०२१-२२ करीता पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर 
मान्यता देण्याकरीता विहीत मुदतीत ज्या संस्थांनी शासनाच्या vti.dvet.gov.in या वेबपोर्टलवर 
मान्यतेकरीता अर्ज केले होते व व्यवसायास आवश्‍यक सर्व सोई-सुविधा पूर्ण करुन निरीक्षणाकरीता 
विनंती केळी होती अशा संस्थांचा निरीक्षण कार्यक्रम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी 
नेमलेल्या समित्यांमार्फत पूर्ण करण्यात आळा आहे. सदर निरीक्षण समित्यांनी त्याचे निरीक्षण 
अहवाल vti.dvet.gov.in या वेबपोर्टलवर अपलोड केले आहेत. त्यानुसार निरीक्षण समित्यांनी 
अहवाल तपासून मान्यतेकरीता शिफारस केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी २०२२/प्र.क्र.०३/कौडाल्य-२ 


द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरिता प्राप्त झालेल्या अर्जाची 
संचालनालयास्तरावर छाननी करून संचालनालयाकडून योग्य त्या शिफारशीसह प्रस्ताव संदर्भ 
क्र३ व ४ येथील दिनांक २७ डिसेंबर, २०२१ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार 
सन २०२१-२२ पासून द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना 
कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय : 


शैक्षणिक संस्थांकडून ई-मेलद्वारे प्राप्त दस्ताऐवजांची छाननी करुन त्यानुसार आवश्‍यक 
मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थांना -२ स्तरावरील व्दिलक्षी व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यास मान्यता मिळण्याबाबत संचालनालयाकडून शिफारस करण्यात आली आहे त्या संस्थांचा 
तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला आहे. 


सन २०२१-२२ पासून द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नवीन संस्थेत 
नवीन/अधिकच्या तुकड्यांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शार्ती:- 


१. संबंधित संस्थेस माध्यमिक शाळा संहिता १९८१ मध्ये नमुद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीची 
पुर्तता करणे बंधनकारक राहील. परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेला महाराष्ट्र खाजगी 
शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ नुसार आव्यक ते सर्व लेखे संस्था 
स्तरावर ठेवणे बंधनकारक राहील. संस्थेने माध्यमिक शाळा सहितेतील नियमांचे पालन न 
केल्यास अथवा शासनाने व संचालनालयाने दिलेल्या आदेशाचे, परिपत्रकाचे पालन न 
केल्यास संस्थेची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 

२. मान्य अभ्यासक्रमांच्या नवीन/अधिकच्या तुकडया सुरु करण्यास कायमस्वरुपी 
विनाअनुदान तत्वावर मान्यता दिली असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे अनुदान 
अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. 

३. मान्य अभ्यासक्रम राबविणा-या संस्थांना शासन/संचालनालय/संचालनालयाच्या 
अखत्यारीतील संबंधित कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणा-या आदेशांचे पालन 
करणे बंधनकारक राहील. 

४. शासनाने वेळोवेळी निश्चित केळेळे शिक्षण शुल्क विदयार्थ्यांकडून आकारणे संस्थेस 
बंधनकारक राहील.संस्थेस कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्क विदयार्थ्यांकडून आकारता 
येणार नाही. 

५. “कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर मान्यता मिळालेले +2 स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रम”असा सूचनाफलक संस्थांनी Cat भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना 
फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेशक्षमता यांचा उल्लेख 
करण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी २०२२/प्र.क्र.०३/कौडल्य-२ 


&. 


१०. 


११, 


१२. 


१२३. 


१४ 


सदर अभ्यासक्रमांना कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमाकरीता संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा /वेतन व 
तद्‌नुषंगिक बाबींची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील.याबाबत शासन कोणतीही 
जबाबदारी घेणार नाही. 

मंजूर अभ्यासक्रमाकरीता आवश्‍यक शिक्षकीय कर्मचा-यांच्या नियुक्त्या, त्यांची किमान 
शैक्षणिक अर्हता, अनुभव याबाबत संस्थेने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या 
शर्ती) नियमावली,१९८१ मधील तरतुदींनुसार तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार तात्काळ करण्यात यावी व संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण अधिकारी यांनी प्रवेशा याद्यांना मान्यता देण्यापूर्वी विहीत अर्हताधारक शिक्षकीय 
कर्मचा-यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे याची खात्री करावी व त्यानंतरच प्रवेश याद्यांना 
मान्यता द्यावी. याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संचालनालयास प्रादेशिक 
कार्यालयामार्फत सादर करावा. 


. भविष्यात सदरचे अभ्यासक्रम बंद करण्याबाबत किंवा त्यात काही बदल करण्याबाबत 


शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास तो विनाअट व विनाविलंब संस्थेने अंमलात आणणे 
आवर्यक राहील. 


. अभ्यासक्रमांच्या मंजूर तुकडयांमधील प्रवेशाकरीता, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले 


सामाजिक/समांतर आरक्षण व इतर नियमांचे संस्थेने काटेकोरपणे पालन करावे व 
गुणानुक्रमे प्रवेश देण्यात यावेत. 

अभ्यासक्रमांना मंजूरी मिळाल्यानंतर सदर अभ्यासक्रम संस्थेत सुरू केल्याची माहिती 
संस्थेने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळास तात्काळ द्यावी व 
त्याबाबतची अनुषंगिक कार्यवाही करावी. 

मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ५० इतकी असुन,मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या ५०% पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास अश्या 
तुकडया सुरू ठेवण्याकरीता संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिका-यांची 
परवानगी घेणे आवश्यक राहील. 

मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शौक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरु न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या ५०% पेक्षा कमी प्रवेशा 
झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता आपोआप संपुष्ठात येईल. तद्नंतर संस्थेस सदर 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 

शासनाने मान्यता दिलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाचा दर्जा व गुणवत्ता उच्च प्रतीचा 
राखण्याच्या दृष्टीने संचालनालय स्तरावरुन नियमितपणे प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रशिक्षण 
गुणवत्ता तपासण्यासाठी प्रत्येक वर्षी ७५% पेक्षा कमी निकाल असणाऱ्या संस्थेचे प्रत्यक्ष 
निरीक्षण करण्यात येईल. एखाद्या संस्थेचा निकाल सतत ३ वर्षामध्ये ७५% पेक्षा कमी 
असल्यास सदर संस्थेची मान्यता रद्द करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. 


. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी उपरोक्त अटी व शुर्तीमध्ये बदल करण्याचे किंवा नवीन 


अटी व शर्ती अंर्तभूत करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी २०२२/प्र.क्र.०३/कौडाल्य-२ 


१५. संबंधित संस्थेने त्यांच्याकडे भाषा/जीवशास्त्र इत्यादी विषयाचे शिक्षक, मंजूर केलेल्या 
द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या तुकडीमुळे अतिरिक्‍त ठरणार नाहीत याची खातरजमा करूनच 
विद्यार्थ्यांना प्रवेशा द्यावा. 

१६. व्यवसाय अभ्यासक्रमांतर्गत मंजूर व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या मंजूर तुकडीनुसार मंजूर 
प्रवेशक्षमतेपेक्षा अतिरिक्‍त अनधिकृत प्रवेश करता येणार नाही. याकरीता संस्थेस 
“महाराष्ट्र राज्यात कृषि, wy व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय 
शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु 
करणे (प्रतिबंध, अधिनियम, 2093” लागू राहील. 

१७. द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमातील विषयामध्ये शासनाने राष्ट्रीय HSS पात्रता आराखडा 
(NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

३. शौक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये प्रपत्र “अ” मध्ये मान्यता दिलेल्या किती संस्थांनी व्यवसाय 
अभ्यासक्रम सुरू केळे, याबाबत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची 
माहिती संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी शासनास दि. ३१ मार्च, 

२०२२ पर्यंत सादर करावी. 


ae 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०२०८१६०९१०७३०३ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRADEEP SAHEBRAO छ्या stare 


shtra, O = GOVERNMENT OF 


S H | VTAR E MAHARASHTRA, OU = SKILL DEVELOPMENT AND 


ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT 
Date: 2022.02.08 16:15:03 +05'30' 


(प्रदीप सा.शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 
१.मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. मा.अध्यक्ष, विधानसभा,महाराष्ट्र राज्य 
४. मा.सभापती,विधानपरिषद सदस्य,महाराष्ट्र राज्य 
५. सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६.सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
८.सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
९.मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
१०.मा. अपर मुख्य सचिव ,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , मंत्रालय, मुंबई 
११. मा. प्रधान सचिव ,कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , 
मंत्रालय, मुंबई 
१२.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी २०२२/प्र.क्र.०३/कौडशल्य-२ 


१३. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक, (शालेय शिक्षण विभाग), (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

१४. सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ( व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

१६. संबंधित अशासकीय संस्था (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्ष 

qo. निवड नस्ती. (कौडाल्य-२). 


१५ 


ae 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


oltre’ विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, झासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.०३/कौडाल्य-२, 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र अ 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन 
संस्था/विद्यमान संस्थेत अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता 
देण्यात येणाऱ्या संस्थाची यादी 


अ.क्र. । विभागाचे | ऑनलाईन मागणी तुकडयांची 
नोंदणी क्रमांक केलेल्या संख्या 
व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाचे 
pe द 


मुंबई |॥?850०३५४ ।नालंदा एज्युकेशनल ट्रस्ट |काम्प्युटर 
मुलुंड (प.) मुंबई संचलित ।सायन्स 
सेंट झेव्हियर्स ज्युनिअर 
कॉलेज ऑफ सायन्स 
कल्याण जि.ठाणे 


२ मुंबई ।?85१९०६५ ।पाल राजेंद्र एज्युकेशन कॉम्प्युटर 

ट्रस्ट संचलित अल्फा सायन्स 

ज्युनिअर कॉलेज ऑफ 

कार्मस अँन्ड सायन्स शहाजे 

राजे मार्ग, विलेपार्ले मुंबई- 

५७ 
शि 
7 


PBF3989°T ।सांगोला तालुका शिक्षण ।|इलेक्ट्रॉनिक्स 

प्रसारक मंडळ सांगोला 

संचलित सांगोला 

विद्यामंदिर ज्युनिअर 

कॉलेज सांगोला 

जि.सोलापूर 
संकल्प बहुउद्देशीय सेवा | | HIT सायन्स 
287०९७२५ RRA संचलित डॉ चंद्रभानू 
सोनवणे कनिष्ठ 
महाविद्यालय, उक्कडगांव, 
ता. बार्शी जि.सोलापूर 


ole’ विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, झासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.०३/कौडाल्य-२, 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र अ 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन 
संस्था/विद्यमान संस्थेत अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता 
देण्यात येणाऱ्या संस्थाची यादी 


शेतकरी शिक्षण प्रसारक  ।|अँनिमल 
२2875२१०४१ ।मंडळ, संचलित कृष्णा सायन्स अँण्ड 
महाविद्यालय, रेठरे (बु डेअरी 
शिवनगर ता.कराड 
जि.सातारा 
28३१२९७ | शांती शिक्षण प्रसारक 
मंडळ संचलित शांती 
ज्युनिअर कॉलेज ऑफ 
सायन्स, न्यु संतोषनगर 
सोलापूर 
28३१४९२  ।महाराष्ट्र अकेडमी ऑफ 
इंजिनिअरिंग अण्ड 
एज्यूकेशानल रिसर्च पुणे 
संचलित विश्वशांती गुरुकुल 
स्कुल केगाव ता.उत्तर 
सोलापूर जि.सोलापूर 
28३१३५२ ।तुळजाभवानी महिला मंडळ 
संचलित हेमुजी चंदेले 
कनिष्ठ महाविद्यालय, 
शोळगांव (आर) बार्शी 
जि.सोलापूर 
28३११११  ।महाराष्ट्र अकेडमी ऑफ क्रॉप सायन्स 
इंजिनिअरिंग अण्ड 
एज्यूकेशनल रिसर्च पुणे 
संचलित Ase विश्वशांती 
गुरुकुल स्कुल कर्नाळा 
ता.मिरज जि.सांगली इलेक्ट्रॉनिक्स 


oltre’ विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, झासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.०३/कौडाल्य-२, 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र अ 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन 
संस्था/विद्यमान संस्थेत अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता 
देण्यात येणाऱ्या संस्थाची यादी 


पुणे |॥?85०६४११  डी.ए.व्ही. कॉलेज ट्रस्ट क्रॉप सायन्स 
आणि मॅनेजमेंट सोसायटी, 
नवी दिल्ली संचलित वाती 
कनिष्ठ महाविद्यालय 
करकंब सोलापूर 


नाशिक |?85१९९९१ ।विश्वात्मक जंगली महाराज 
आश्रम ट्रस्ट संचलित 
ओम गुरुदेव इंग्लिश 
मीडियम गुरुकुल 
कोकमठाम ता.कोपरगांव 
जि.अहमदनगर 


१२ | औरंगाबाद |PBF393ggT ।जय महाराष्ट्र सेवाभावी क्रॉप सायन्स 
संस्था संचलित सह्याद्री 
प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक 
विद्यालय, मु.पारडी, 
पो.लोहा ता. लोहा, 
जि.नांदेड 


१३ | औरंगाबाद |PBF39980T ।जनता शिक्षण प्रसारक कॉम्प्युटर 
मंडळ संचलित शिवाजी ।सायन्स 
उच्च माध्यमिक विद्यालय 
सिडको, नांदेड 

१४ | औरंगाबाद जनता शिक्षण प्रसारक कॉम्प्युटर 

२87३११४१ ।मंडळ संचलित नरसिंह  ।सायन्स 
विद्यामंदिर उमरदारी, 
ता.मुखेड जि.नांदेड 


oltre’ विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, झासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.०३/कौडाल्य-२, 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र अ 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन 
संस्था/विद्यमान संस्थेत अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता 
देण्यात येणाऱ्या संस्थाची यादी 


औरंगरबाद |२87२०९२५ 


औरंगाबाद |?87३१३६४ 


औरंगाबाद |?87३१४८३] 


औरंगाबाद |PBF39948T 


औरंगाबाद |PBF390¢8T 


अजिक्य क्रीडा मंडळ वाशी | क्रॉप सायन्स 
संचलित 

अजिक्य विद्यामंदिर वाशी 

ता.वाशी जि.उस्मानाबाद 


अखिल सेवाभावी शिक्षण । क्रॉप सायन्स 
प्रसारक मंडळ संचलित 

ब्ल्यू बेल्स इंग्रजी उच्च 

माघ्यमिक 

विद्यालय,नायगांव 

जि.नांदेड 

तुळजाभवानी महिला मंडळ | क्रॉप सायन्स 
संचलित मॉडर्न हायस्कुल 

अन्ड ज्युनिअर कॉलेज 

सांगवी (काटी) तुळजापूर 

जि.उस्मानाबाद 


श्री.शामगीर शिक्षण संस्था । क्रॉप सायन्स 
संचलित जयभारत उच्च 

माध्यमिक विद्यालय दापका 

ता.निलंगा जि.लातूर 


वसंतराव नाईक शिक्षण क्रॉप सायन्स 
प्रसारक मंडळ संचलित व्ही 
आर स्कॉलर डेन स्कुल 10.1 
औरंगाबाद s 
कॉम्प्युटर 
सायन्स 


oltre’ विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, झासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.०३/कौडाल्य-२, 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र अ 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन 
संस्था/विद्यमान संस्थेत अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता 
देण्यात येणाऱ्या संस्थाची यादी 


औरंगाबाद |PBF39400T 


औरंगाबाद |PBF20889T 


अमरावती ॥?85०१०५१]॥ 


अमरावती |PBF3949§T 


अमरावती ।॥?85२०६६९॥ 


तिरुपती बहुउद्देशीय क्रॉप सायन्स 
सेवाभावी संस्था संचलित, 

आदर्डी प्राथमिक, माध्यमिक 

व उच्च माध्यमिक 

मु.पो.जामखेड ता.अंबड 

जि.जालना 


निती निकेतन सेवाभावी  ।इलेक्ट्रॉनिक्स 
संस्था संचलित गाडगेबाबा 

कनिष्ठ महाविद्यालय, 
सोनखेड ता.लोहा 
जि.नांदेड 

एकता शिक्षण प्रसारक 
मंडळ संचलित एकता 
ज्युनिअर कॉलेज यवतमाळ 


स्व.रामजी ws शिक्षणव  |कॉम्प्युटर 
क्रिडा बहुउद्देशीय सेवाभावी |सायन्स 
संस्था, संचलित 

श्री.भाऊरावजी रुडे 

इंग्लिश मिडीअम स्कुल, 

उमरी पठार ता.आर्णी 

जि.यवतमाळ 


सेठ बन्सीधर दहिगांवकर |कॉम्प्युटर 
हायस्कुल एज्युकेशन सायन्स 
सोसायटी संचलित व 

स्वामी विवेकानंद ज्ञानपीठ 

तेल्हारा जि.अकोला 


Wal वॉटर 
आणि फिठा 
कल्वर 


oltre’ विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, झासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२/प्र.क्र.०३/कौडाल्य-२, 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे प्रपत्र अ 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन 
संस्था/विद्यमान संस्थेत अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता 
देण्यात येणाऱ्या संस्थाची यादी 


२५ नागपूर ।॥?87३१३९५ | ail अवधूत बहुउद्देशीय सेवा |कॉम्प्युटर 
संस्था, वर्धा संचलितश्री  ।सायन्स 
मोतीरामजी शिंदे माध्यमिक 
व उच्च माध्यमिक 
महाविद्यालय, मांडगाव 
ता.समुद्रपूर जि. वर्धा 


२६ नागपूर ॥?87३१४१० |सती माता शिक्षण संस्था [HTN 
नागपूर संचलित डॉ एम के सायन्स 
उमाठे कॉलेज नागपूर 
प्लॉट क्र. ११, व्यंकटेश 
नगर, खामला रोड, नागपूर 


२७ नागपूर |॥?87३१११४ ।साई बहुउद्देशीय शिक्षण फ्रेश वॉटर 
संस्था, नागपूर संचलित ।आणि फिश 
ग्रीन सिटी उच्च माध्यमिक pea 
विद्यालय, सौभाग्यनगर, 
हुडकेश्वर रोड, नागपूर 


२८ नागपूर |PBF39294T |नागपूर शिक्षण मंडळ कॉम्प्युटर 
संचलित श्री.एम मोहता  ।सायन्स 
कनिष्ठ महाविद्यालय, 
उमरेड रोड,नागपूर 


